राज्यात नोव्हेंबर, २०२३ ते जुले, २०२४ या 
कालावधीत विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे/ 
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या  शोतीपिकांच्या 
नुकसानीपोटी बाधितांना मदत देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. MGIC २०२३/प्र.क्र.२८६/म-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६/१/म-११ दि २४.०१.२३ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएळएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३,दि.२७.०३.२०२३ 

३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.२७२/म-३,दि.०१.०१.२०२४ 

४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.२८६/म-३, दि.१०.०१.२०२४ 

५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएळएस-२०२३/प्र.क्र.२८६/म-३,दि.३१.०१.२०२४ 
) 
) 
) 


६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएळएस-२०२३/प्र.क्र.२८६/म-३,दि.०४.०३.२०२४ 
७ शासन निर्णय क्र सीएळएस-२०२३/प्र.क्र.२८६--(॥)/म-३ दि.०२.०८.२०२४ 
८) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्र. मशा/कार्या/२/नेआ/२०२४/ज-३, दि.१४.०६.२०२४ 
९) विभागीय आयुक्‍त, छ.संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. २०२४/मशाका/ने.आ.कावि-५२२, दि.२४.०५.२०२४ 
१०) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. २०२४/मशाका/ने.आ.कावि, दि.६.०७.२०२४ 
११)विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा-७ (५)/नेआव्य/कावि-४४६/२०२३, दि.१९.१२.२०२३ 
१२)विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा-७(५)/नेआव्य/गोंदिया/कावि-७६/२०२४, 
दि.२०.०२.२०२४ 
१३)विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा- 
४)विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा- 
१५) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा- 
१६) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा- 
१७) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा- 
१८)विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा- 
) 
) 
) 
) 


५)/नैआव्य/कावि-१४५/२०२४, दि.२६.०४.२०२४ 
५)/नैआव्य/कावि-१४६/२०२४, दि.२६.०४.२०२४ 
५)/नैआव्य/कावि-२४८/२०२४, दि.१८.०६.२०२४ 
५)/नेआव्य/कावि-२६४/२०२४, दि.२६.०६.२०२४ 
५)/नैआव्य/कावि-२६५/२०२४, दि.२६.०६.२०२४ 
५)/नैआव्य/कावि-२७५/२०२४, दि.२८.०६.२०२४ 
१९) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा-७ (५/नेआव्य/कावि-२७६/२०२४, दि.२८.०६.२०२४ 
२०) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा-७ (५)/नेआव्य/कावि-२७३/२०२४, दि.२८.०६.२०२४ 
29) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्र. मशा-७ (५)/नेआव्य/कावि-२८६/२०२४, दि.०५.०७.२०२४ 
२२) विभागीय आयुक्त, नागपूरयांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-७ (५)/नेआव्य/कावि-(/२०२४, दि.१६.०८.२०२४ 
२३) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-६/ने.आ./माहे मे,२०२४/शेपिनुक/२०२४, 
विवन 
२४) विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-६/नै.आ./माहे एप्रिल२०२४/शेपिनुक/२०२४, 
दि.२€६-०६:.२४ 


a ie न... Gorm > 020. temas 2... >“ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस २०२३/प्र.क्र.२८६/म-३ 


२५) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-६/नेआ/माहे मे २०२४/सुधारीत शोपिनुक/२०२४, 
दि.०५.०७.२०२४ 

२६) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/नेआ/कावि/२८२/२०२४, दि.०२.०७.२०२४. 

२७) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/नेआ/कावि/३१०--३११/२०२४, दि.०६.०८.२०२४. 

२८)विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/ने.आ/पुनर्व/म.स./कावि-७४/२०२४, 
दि.२८.०६.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शहोतीपिकांचे नुकसान झाल्यास 
पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात 
एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. 
तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलळएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ अन्वये 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
१२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाने दि.३०.०१.२०१४ अन्वये अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज 
कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत 
देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. तसेच, दि.२२.६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सततचा पाऊस ही 
नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील दि.०१.०१.२०२४ च्या शासन 
निर्णयानुसार नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील 
कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शोतीपिकांच्या 
नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. 

यापूर्वी दि.१०.०१.२०२४ व दि.३१.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुक्रमे रु.१४४.१० कोटी 
व रु.२१०९.१२ कोटी इतका निधी नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ या कालावधीत अवेळी पावसामुळे झालेल्या 
शेतीपीक नुकसानीकरीता मदत मंजूर करण्यात आलेली आहे. तसेच दि.०२.०८.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये जानेवारी, २०२४ ते मे, २०२४ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे 
झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी रु.५९६.२१ कोटी इतकी मदत मंजूर करण्यात आलेली आहे. 

नोव्हेंबर, २०२३ ते जुले, २०२४ या कालावधीत झालेल्या अवेळी व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या 
शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी विभागीय आयुक्‍त यांचेकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले 
आहे. त्याप्रमाणे खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

नोव्हेंबर, २०२३ ते जुले,२०२४ या कालावधीत राज्यात विविध जिल्ह्यात अवेळी पाऊस 
/अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शोतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता संदर्भाधीन क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु.३०७.२५२९ कोटी (रुपये तीनशे सात कोटी 
पंचवीस लक्ष एकोणतीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. Uae निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात दर्शविलेल्या निधीसाठी उपलब्ध तरतुदीमधून अथवा 
पुर्नविनियोजनाद्वारे तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस २०२३/प्र.क्र.२८६/म-३ 


३. संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार DBT पोर्टलव्दारे 
लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा. लाभार्थ्यांची अचूक माहिती विहित 
नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करुन संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन मान्यतेबाबत 
नियमानुसार कार्यवाही करावी. तथापि, 
ओ चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शोतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या 
मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता 
घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी. 
ब) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.०१.०१.२०२४ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व 
बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार जास्तीत जास्त ३ Ste मर्यादेत 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
क) कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना व्दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिल व जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी. 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर 
निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता 
होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. 


४. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील 
जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेझाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित 
आदेशादाारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये stoi दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा 
अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये, याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बॅंकांना आवश्‍यक त्या सूचना 
निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची 
राहील. 


५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे Se निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या 
कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महाळेखापाल 
कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा व उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची 
पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 


६. वरील प्रयोजनासाठी २ हेक्‍टर मर्यादेतील शेतीपीक नुकसानीचा खर्च मागणी क्र.सी-६; मुख्य 
लेखाशिर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, 
अनुग्रह सहाय्य; (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च; (९१)(०५) नैसर्गिक आपत्तीमुळे 
पिकनुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना सहाय्य (अनिवार्य); ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (AAT) (२२४५ 
२४५२) या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात येईल. 

तर २ ते ३ हेक्‍टर मर्यादेतील शोतीपीक नुकसानीचा खर्च मागणी क्र.सी-६; मुख्य लेखाशिर्ष २२४५ 
नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य; (९२) 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्‍त खर्च; (९२) (१२) नैसर्गिक आपत्तीमुळे 
पिकनुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना सहाय्य (अनिवार्य); ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (AAT) (२२४५ 
२३०९) अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्याप्रमाणे खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस २०२३/प्र.क्र.२८६/म-३ 


आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून / पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध 
केलेल्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९०५१६५८०७२४१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb46 
d241a604d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G A | KW A D serialNumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE 
65A27853145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2024.09.05 17:04:37 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई 
५. मा. मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
८. प्रधान सचिव, कृषि, मंत्रालय, मुंबई 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०. कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव, मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१३. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१६. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती (कार्यासन/म-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र. सीएलएस २०२३/प्र.क्र.२८६/म-३ दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४. 


नोव्हेंबर, २०२३ ते जुलै, २०२४ या कालावधीमध्ये शोतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता वितरित 
करावयाच्या निधीचा तपशिल 


बाधित क्षेत्र _ 1101) 


निधी (रु. लक्ष) 


विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.२१.०८.२०२४ चा स्वतंत्र प्रस्ताव 


र 
०२.०७.२०२४चा प्रस्ताव 
Per [eee | २५ [a 
z 
area 
अकोला 
मे. २०२७ 
9 
5_[वाशिम_ ४्ट 
ee 


विभागीय आयुक्त, छ. संभाजीनगर यांचा दि.२४.०५.२०२४ चा प्रस्ताव 
र 
र कुवारी, २०९ 
३ निवड 
अ निवड 
ऱ 
mi 
तन बिड 
ae 


विभागीय आयुक्त, छ. संभाजीनगर यांचा दि.०६.०७.२०२४ चा प्रस्ताव 
छ. संभाजीनगर 


४६४.२२ 


a 
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.२०.०२.२०२४ चा स्वतंत्र प्रस्ताव 
Ea 


विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.२६.०४.२०२४ स्वतंत्र प्रस्ताव 


ऑगस्ट ते सप्टेंबर, 
४) 


व 
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.१८.०६.२०२४ चा प्रस्ताव 
ह्या 2083 28 oak a 
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.२६.०६.२०२४ स्वतंत्र प्रस्ताव 
त्या” | 
[| ९४७४.२८ २२२८९ २५६०.३३ 
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.२८.०६.२०२४ चे तीन स्वतंत्र प्रस्ताव 
धा 
१ वर्धा 
ह gee ea 
गडचिरोली | 
a 


av 


विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.०५.०७.२०२४ चा प्रस्ताव 


a पद७३.३६ १२२९४ १५००-०१ 


PIN आयुक्त, नागपूर यांचा दि.१६.०८.२०२४ चा प्रस्ताव 


२८८६९.३२ 
aa २८८६९.३३ ___७१५७० ७४०२.६३ 


नागपूर विभाग एकूण १०५९८४.९९ २२३८२७ २०३५३.४२ 


विभागीय आयुक्त, कोकण यांचा दि.२१.०६.२०२४ व दि.०५.०७.२०२४ चा प्रस्ताव 


: रळ 
aici 
oe 


८.०६.२०२४ चा प्रस्ताव 


TE [फेल [२७% 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb 
46cd241a604d42bb, postalCode=400032, ‘Mahi hy 


laharas! 
serialNumber=47D 160717AE29C2D2661 B5275D8B9B4CFAE93893 
BE65A27853145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2024.09.05 17:05:01 +05'30' 


